महाराष्ट्र राज्य उर्दू साहित्य अकादमीमार्फत प्रदान 
करण्यात येणा-या पुरस्कार/पारितोषिकांसाठी पात्र 
व्यक्तींच्या नावांची शिफारस करण्यासाठी “शोध व 
निवड समिती” गठीत करण्याबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
अल्पसंख्याक विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : उसाअ-२०१९/प्र.क्र.८/उसाअ/का-५ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ००३२ 
दिनांक:- १२/०६/२०१९ 
वाचा :- 
शासन निर्णय : अल्पसंख्याक विकास विभाग, क्रमांक : उसाअ-२०१६/प्र.क्र.६(सुधा-१)/का-४ 
दि. ५.१०.२०१६ 
प्रस्तावना :- 
महाराष्ट्र राज्य उर्दू साहित्य अकादमी, मुंबई मार्फत प्रदान केल्या जाणा-या पुरस्कारांसाठी पात्र 
व्यक्तींच्या नावांची शिफारस करण्यासाठी, उपरोल्लेखित शासन निर्णयातील परिच्छेद क्र. 2.92.9 मधील 
तरतूदींनुसार “शोध व निवड” समिती गठीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

महाराष्ट्र राज्य उर्दू साहित्य अकादमीमार्फत प्रदान केल्या जाणा-या पुरस्कारांसाठी पात्र व्यक्तींच्या 
नावांची शिफारस करण्यासाठी पुढे नमूद केल्याप्रमाणे “शोध व निवड” समिती गठीत करण्याचा शासनाने निर्णय 
घेतला आहे. 


अ.क्र नाव पदनाम 

oe प्रा.साहेब अली (प्रमुख Vg विभाग, मुंबई विद्यापिठ) अध्यक्ष 

२ प्रा. डॉ. मोहम्म्द सिद्दिकी मोईद्विन, (प्रमुख उदू विभाग,डा. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा | सदस्य 
विद्यापिठ औरंगाबाद) 

३ डॉ. प्रमोद शर्मा (प्रभारी प्रमुख उदू विभाग, नागपूर विद्यापिठ) सदस्य 
डॉ. असद SHE, नागपूर (उदू लेखक/कवी) सदस्य 

५ | डा.श्रीमती रफोआ sass आबिदी, मुंबई (उदू लेखक) सदस्य 

६ ।सलीम aout, मालेगांव नाशिक (उदू लेखक) सदस्य 


श्री. रफीक अहमद शोख (अशासकीय सदस्य महाराष्ट्र राज्य उदू साहित्य अकादमी, मुंबई) | सदस्य 


श्री. असलम तन्वीर, जळगांव (अशासकीय सदस्य महाराष्ट्र राज्य उदू साहित्य अकादमी, | सदस्य 


मुंबई) 
९ श्री. सं.छ.तडवी,(सह सचिव, अल्पसंख्याक विकास विभाग , मंत्रालय, मुंबई) सदस्य 
] o _ । श्री. हाठमी सय्य्द शोएब, अधिक्षक-नि-कार्यकारी अधिकारी, सचिव 


(महाराष्ट्र राज्य उदू साहित्य अकादमी, मुंबई) 


शासन निर्णय क्रमांकः उसाअ-२०१९/प्र.क्र.८/उसाअ/का-५ 


२. उपरोक्त समितीने उपरोल्लेखित दि.५.१०.२०१६ च्या शासन निर्णयातील परिच्छेद क्र.२.१२.१ मधील 
मुद्दा क्र. १०,११,१२ व १३ अन्वये देण्यात आलेल्या निदेशांचे काटेकोरपणे पालन करावे व त्यानुसार महाराष्ट्र 
राज्य उदू साहित्य अकादमीमार्फत सन २०१७ व २०१८ या वर्षी दिल्या जाणा-या पुरस्कारांसाठी पात्र व्यक्तींच्या 
नांवासंदर्भातील आपल्या शिफारशी शासनास सादर कराव्यात 

३. यावर होणारा खर्च महाराष्ट्र राज्य उर्दू साहित्य अकादमी, मुंबईला या उद्दिष्टासाठी मंजूर असलेल्या 
अनुदानातून भागविण्यात यावा व त्याखाली खर्ची टाकावा. 

8. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याच्या संगणक संकेताक २०१९०६१२१७३१४५००१४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने 
Sandesh Chhabu ee of ahs unos Deepen 


5.4.20=2fde30534317da 1 ea9bdb3e7bec3c1084d5d608a86e993f8ac0fa0233 
1b: 


Tadvi a किक 
(सं.छ.तडवी) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत :- 
१. मा.राज्यपालांचे सचिव, 
२. मा. मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
३. प्रधान सचिव, उच्च्‌ व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
४. प्रधान सचिव, अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
५. कुलसचिव, मुंबई/नागपूर/औरंगाबाद विद्यापीठ, 
६. महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय (प्रसिध्दीसाठी) 
७. खाजगी सचिव, मा.मंत्री, अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
८. खाजगी सचिव, मा.राज्यमंत्री, अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
९. सह सचिव/उपसचिव, अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१०. अधिक्षक-नि-कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य उर्दू साहित्य अकादमी, मुंबई 
११. उपरोक्‍्त्‌ समितीचे अध्यक्ष व सर्व सदस्य , 
१२. निवड नस्ती (कार्यासन-५ 
१३. निवड नस्ती (महाराष्ट्र राज्य उर्दू साहित्य अकादमी, मुंबई 


पृष्ठ २ पैकी २ 


